RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ८६ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट १, २०१ ९ / श्रावण १० , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै, २०१९. 
अधिसूचना 

२०१३. 
हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन याबाबत अधिनियम, 

क्रमांक . हामैऊ . २०१८ / प्र.क्र .३५२ ( भाग-१)/अजाक.-ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या, हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस 
प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन याबाबत अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा २५ ) च्या कलम २६ (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून या कायद्याची अंमलबजावणीसंदर्भात संनियंत्रणाच्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील सदस्यांचा समावेश असलेल्या राज्यस्तर 
संनियंत्रण समिती गठित करत आहे : 

पदसिद्ध अध्यक्ष 
( १ ) मा . मुख्यमंत्री 

पदसिद्ध सदस्य 
( २ ) मा . मंत्री ( सामाजिक न्याय ) 
( ३ ) मा . राज्यमंत्री ( सामाजिक न्याय ) 

पदसिद्ध सदस्य 

पदसिद्ध सदस्य 
( ४ ) अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग 

पदसिद्ध सदस्य 
( ५ ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय , 

नवी दिल्ली यांचे प्रतिनिधी. 
( ६ ) राज्य विधानमंडळाचे राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेले अनुसूचित जातीचे २ प्रतिनिधी 

सदस्य 
( ७ ) राज्याचे पोलीस महासंचालक 

पदसिद्ध सदस्य 
( ८ ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , गृह विभाग 

पदसिद्ध सदस्य 

पदसिद्ध सदस्य 
( ९ ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , ग्रामविकास विभाग 

पदसिद्ध सदस्य 
( १० ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , नगरविकास विभाग 
( ११ ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

पदसिद्ध सदस्य 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ ९१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १, २०१९ / श्रावण १० , शके १ ९ ४१ 


( १२ ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

पदसिद्ध सदस्य 
( १३ ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, कामगार विभाग 

पदसिद्ध सदस्य 
( १४ ) आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

सदस्य 
( १५ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 

पदस्य 
( १६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, पुणे 

सदस्य 
( १७ ) महाव्यवस्थापक , पश्चिम रेल्वे 

सदस्य 
( १८ ) महाव्यवस्थापक , मध्य रेल्वे 

सदस्य 
( १ ९ ) हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सदस्य 

संस्था अथवा समाजाचे प्रतिनिधित्व करत असणारे राज्यातील रहिवासी अशा ४ व्यक्तींचे 

नामनिर्देशन राज्य शासन करेल , त्यांपैकी २ महिला असतील . 
( २० ) राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे राज्यस्तरावरील प्रमुख समन्वयक 

पदसिद्ध सदस्य 
( २१) प्रधान सचिव / सचिव , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

पदसिद्ध सदस्य - सचिव . 
२. राज्यस्तर संनियंत्रण समितीची सभा सहा महिन्यांत कमीत कमी एकदा होईल . तसेच , राज्य सरकार विहित करेल अशा कार्यपद्धतीने 
राज्य संनियंत्रण समितीचे कामकाज चालेल. 
३. राज्य संनियंत्रण समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहीलः 

(१ ) राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उक्त अधिनियम , २०१३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सल्ला देणे व 
संनियंत्रण ठेवणे. 

( २ ) उक्त अधिनियम , २०१३ च्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांच्या कार्याचा समन्वय साधणे . 
( ३) उक्त अधिनियम, २०१३ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात अथवा अनुषंगाने काही बाबी उद्भवल्यास त्यामध्ये लक्ष घालणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिनेश वाघमारे, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १, २०१ ९ / श्रावण १० , 


शके १ ९ ४१ 


3 


SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032, dated the 31st July 2019 . 


NOTIFICATION 


PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013 . 


No. Hamaiu - 2018 /C.R.352 ( Part - I)/AJAK.—In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of section 26 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation 
Act, 2013 ( 25 of 2013 ), the Government of Maharashtra hereby constitute a State Level Monitoring 
Committee consisting of following Members for the purposes of monitoring of implementation of 
the said Act , namely : 


Sr. No. 


Department Name 


Post 


( 1 ) 


Hon ble Chief Minister 


Chairperson , 
Ex -Officio 


( 2 ) 


Hon ble Minister , Social Justice 


Member , Ex - Officio 


( 3 ) 


Member, Ex- Officio 


( 4 ) 


Hon ble State Minister , Social Justice and Special Assistance 
The Chairman of Maharashtra State Safai Karmachari 
Commission , Mumbai. 


Member , 
Ex- Officio 


(5 ) 


The Representative of National Safai Karmachari Commission , 
New Delhi. 


Member 
Ex -Officio 


(6 ) 


Member 


Two Members of State Legislative belonging to Scheduled Castes 
Nominated by the State Government. 


( 7 ) 


The Director General of Police 


Member , Ex-Officio 


( 8 ) 


Member , 
Ex -Officio 


( 9 ) 


Member , 
Ex - Officio 


( 10 ) 


Member , 
Ex -Officio 


( 11) 


Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary , 
Home Department. 
Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary , 
Rural Development Department . 
Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, 
Urban Development Department . 
Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary , 
Water Supply And Sanitation Department. 
Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary , 
Public Health Department. 
Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , 
Labour Department . 
The Commissioner , Municipal Corporation of Greater 
Mumbai,Mumbai. 


Member , 
Ex -Officio 


( 12 ) 


Member , 
Ex - Officio 


( 13 ) 


Member , 
Ex -Officio 


( 14 ) 


Member 


( 15 ) 


Chief Executive Officer , Zilla Parishad , Nagpur 


Member 


( 16 ) 


Member 


Chief Executive Officer , Pune Cantonment Board , Pune 
General Manager , Western Railway 


( 17 ) 


Member 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १, २०१९ / श्रावण १० , 


शके १ ९ ४१ 


( 18 ) General Manager , Central Railway 

Member 
( 19 ) Four Social Workers belonging to the Organization Working Member 

for the prohibition of manual scavenging and rehabilitation of 
manual scavengers, or , representing the scavenger community, 
resident in the State , to be nominated by the State Government , 

two of whom shall be women . 
( 20 ) State Level Convener of State Level Bankers Committee 

Member , Ex -Officio 
(21) Principal Secretary /Secretary , Social Justice & Special 

Member 
Assistance Department. 

Secretary 
2. The State Monitoring Committee shall meet at least once in every six months and shall 
observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting as may be 
prescribed . 
3. Functions of State Monitoring Committee shall be 

( a ) To Monitor and advise the State Government and local authorities for effective 
implementation of the said Act of 2013 ; 

(6 ) To co -ordinate the functions of all concerned agencies ; 

(c ) To look into any other matter incidental thereto or connected therewith for 
implementation of the said Act of 2013 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DINESH WAGHMARE , 


Principle Secretary 
to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


